ats sara ot Rats सरकार aele 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

डॉ.डी.बी. मार्ग पोलीस स्टेशन येथील 

गु.र.क्र.७८/२०१८ (किर्ती राजेंद्र व्यास हत्या 

प्रकरण) या खटल्यात मा.सत्र न्यायालय, मुंबई व 
३७ वे न्यायालय, मुंबई येथील न्यायालयीन 

कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१९९/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी,२०१९ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी २०१८/यु.ओ.आर.५३/डी-१४, 
दिनांक ०१/०६/२०१८. 


शासन निर्णय:- 

डॉ. डी.बी. मार्ग पोलीस स्टेशन येथील गु.र.क्र.७८/२०१८ (किर्ती राजेंद्र व्यास हत्या 
प्रकरण) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या खटल्यात मा.सत्र न्यायालय, मुंबई व ३७ वे न्यायालय, मुंबई 
येथे न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता अँड.श्री.राजा ठाकरे, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची 
विधि व न्याय विभागाने उपरोक्‍त दि.०५/१०/२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विहोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍ती केळी आहे. सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजा ठाकरे,विशेोष सरकारी अभियोक्ता 
यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


. प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - ₹५०,०००/- 
॥. विचारविनिमय फी (प्रतितास) -₹१५,०००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन ₹५०,०००/-) 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उप आयुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.राजा 
ठाकरे,विशोष सरकारी अभियोक्ता यांना उपरोक्‍त फी व्यतिरिक्त अपरिणामकारक सुनावणी फी 
किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१९९/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, "२०५५-पोलीस, (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (09), शहर WA आस्थापना-(२०५५ ००९७), २८-व्यावसायिक सेवा" या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६१/१८/व्यय-७, दिनांक 
२३/१०/२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७""/.गीक्ीवा95॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 
२०१९०२०२१७०९४७०९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e igitally signed by Ki Shy: lera 
K h h DN: c=IN, o=Government Of Maharashti =H Department, 
1510 SNYAMPAO ० 
=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c7c21438 
SO0ff6e8fdcb4c0d, 
INumber=94524ab889e2fa9e6 bfeSe 1 e5842688 1 bc36b968FfdOF 
ha e fao 45ce2d4bd3ff527ded2, Kishor Shy‘ Bhal 
Date: 2019.02.02 17:11:38 +05'30' 


उप सचिव (fate), Te विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
आपणांस विनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणी faary सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना अंतिमत: अदा करण्यात आलेल्या फी च्या एकूण रक्कमेची 
सविस्तर तपशिलवार माहिती शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 
2. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
. अँड.श्री.राजा ठाकरे, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७ रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 
निवडनस्ती (पोल-१०). 


eon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


